सन २०२१-२२ मध्ये कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गळीतधान्य व 
तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये 
गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी 
(TRFA-Oilseed) सर्वसाधारण प्रवर्गाचा 
रु.१८.२५५ लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२ 


१. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. २-१५/२०२१ NFSM-Oilseeds, दि. ०९ जून, २०२१. 

२. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/१८२४७/२१, 
दि.१० जून,२०२१ 

३. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.१८ जून, २०२१ 

४. केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. 3-8/2029 OP (58),€-९८२०२, दि. १७ जून, २०२१. 

५. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.२४ जून, २०२१ 

६. केंद्र शासनाचे पत्र 5.९0. २-३९/२०२१ NFSM (OS), दि. १३ ऑगस्ट, २०२१. 

७. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.9५/४-अ, दि.३० ऑगस्ट, २०२१ 

८. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 

९. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र.६-१३/२०२१-५/॥०(0००'5/05-1१5/%, दि. २१ फेब्रुवारी, २०२२ 

१०.वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 

११. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्रर/गळित/२१/पहिला ह.निधी /वि.मा.प्र./प्र.क्र.३/२१/७४४३, 

दि.२४ फेब्रुवारी, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत 
संदर्भाकित दिनांक ०९ जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०१ (गळीतधान्य) साठी ₹६९८४.०७ लाखाच्या मंजूर 
केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास शासनाने दिनांक १८ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केळी आहे. सदर अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाकित दिनांक १७ जून २०२१ च्या पत्रान्वये 
अभियान क्र.०३ (वृक्षजन्य तेलबिया) साठी ₹७८.४८४ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास 
शासनाने दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


तसेच केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी TREA 
015888 कार्यक्रमासाठी संदर्भाकित दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण ₹११६.६७ लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


रकमेच्या कृती आराखडयास मंजूरी दिली आहे. त्यास संदर्भाकित दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाच्या संदर्भांकित दि.२१ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA 0॥56660) सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा ₹१०.९५३ लाख इतका निधी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. त्यानुसार कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी 
वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 
शासन निर्णयः 
१. सन २०२१-२२ मध्ये कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड 
अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA Oilseed) 
सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹१८.२५५ लाख (रुपये अठरा लाख पंचवीस 
हजार पाचशे फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे 


विवरण पुढीलप्रमाणे - 
(₹्लाख) 
TRFA (गळीतधान्य) सर्वसाधारण प्रवर्ग 
केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) एकूण वितणेत il 
१०.९५३ (9.302 १८.२५५ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात पड क्षेत्रामध्ये 
गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी TRFA Oilseed उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा 
₹१०.९५३ लाख (रुपये दहा लाख पंच्याण्णव हजार Sat फक्त) निधी व राज्य हिस्याचा ₹७.३०२ 
लाख (रुपये सात लाख तीस हजार दोनशे फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१९-२० करिता 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (००) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(00) (२५) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न (00) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(२४०१ ४६१४)(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (२४०१ A238) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


3. 


षु . 


सन 22-2029 मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियानाकरिता भात 
पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFA Oilseed) उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹१८.२५५ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर 
जिल्हा निहाय खर्चाची मर्यादा निश्चित करावी. 
या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रधान सचिव (कृषि) यांच्या स्वाक्षरीने 
सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 
हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ 
व अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत 
असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१७१६४५२३६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.03.17 16:46:52 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०५/४ओ 


८. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


